RNI No. MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६ , अंक १२७ ]] 


बुधवार , डिसेंबर १६ , २०२० / अग्रहायण २५ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक ३११ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १६ डिसेंबर २०२० 


संदर्भ .- पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे क्रमांक पणन-५ / 

कृउबास / हमीभाव / शेतमाल / बा.फी / सवलत / २० / ३१६७ 
दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२० चे पत्र . 


आदेश 


महाराष्ट्र राज्य कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियम) अधिनियम, १ ९ ६३ आणि नियम, १ ९ ६७ . 


क्रमांक सपस .२०२० / प्र.क्र . १७३/ २४ - स . - ज्याअर्थी, केंद्र शासनाने घोषित केलेल्या किमान आधारभूत 
किमतीपेक्षा शेतमालाचे बाजारातील दर कमी राहिल्यास , केंद्र शासनाच्या Price Support Scheme ( PSS ) 
या योजनेंतर्गत कडधान्य व तेलबिया संबंधित शेतमालाची हमीभावाने नाफेडच्यावतीने आतापर्यंत खरेदी केली 


जात आहे. 


ज्याअर्थी, हंगाम २०२०-२१ मध्येही राज्यात किमान आधारभूत किमतीने कडधान्ये व तेलबिया खरेदीची 
योजना राबविण्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार नाफेडच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य सहकारी 
पणन महासंघ मर्या., मुंबई, विदर्भ सहकारी पणन महासंघ मर्या., नागपूर व महाएफपीसी, पुणे या संस्था 

राज्य नोडल संस्था ” म्हणून आणि त्यांनी नियुक्त केलेल्या सब एजंट संस्था प्रत्यक्ष खरेदीसाठी राज्यात 
कार्यरत असणार आहेत , आणि 

ज्याअर्थी, बाजार समितीच्या बाजार क्षेत्रात होणाऱ्या खरेदी - विक्रीवर महाराष्ट्र राज्य कृषि उत्पन्न पणन 
(विकास व विनियम ) अधिनियम , १ ९ ६३ , कलम ३१ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार बाजार फी आकारण्याचे अधिकार 
बाजार समितीस प्राप्त आहेत. 


भाग चार - ब - ३११-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , डिसेंबर १६ , २०२० / अग्रहायण २५ , 


शके १ ९ ४२ 


ज्याअर्थी, राज्यातील हमीभावाने खरेदीची बहुतांश खरेदी केंद्रे ही कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या 
आवारात कार्यरत असल्यामुळे हमीभावाने खरेदीचे कामकाज बाजारक्षेत्रात होणार आहे. परिणामी, सदर 
खरेदी -विक्रीवर बाजार समितीकडून कलम ३१ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार बाजार फी तसेच कलम ३४ ( अ) मधील 
तरतुदीनुसार देखरेख शुल्क इत्यादी आकारण्यात येणार आहे. 

ज्याअर्थी, केंद्र शासनाने ऑक्टोबर ,२०१८ मध्ये प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सुरक्षा (PM- AASHA) अभियान 
या योजनेंतर्गत किमान आधारभूत किमतीवर PSS योजनेंतर्गत खरेदीसाठी निर्गमित केलेल्या सुधारित 
मार्गदर्शक सूचनांमध्ये किमान आधारभूत दराने PSS योजनेंतर्गत होणाऱ्या खरेदीच्या कामकाजासाठी राज्य 
कोणतीही फी , सेवाशुल्क व कर यामध्ये सुट देईल . यासाठी , संबंधित राज्य शासन / केंद्र शासित प्रदेशाने 
अधिसूचना निर्गमित करण्याचे सूचित केले आहे . 

ज्याअर्थी, किमान आधारभूत किमतीवर होणारी खरेदी ही केंद्र शासनाच्या PSS योजनेंतर्गत होणारी 
खरेदी असल्यामुळे, यासाठी राज्यात आकारण्यात येणारे सर्व सेवाशुल्क व करामध्ये सुट देणे आवश्यक आहे, 
अशी शासनाची खात्री झालेली आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १ ९ ६३ चे कलम ५ ९ अन्वये, 
शासनास असलेल्या अधिकाराचा वापर करून (हंगाम २०२०-२१ साठी) राज्यात किमान आधारभूत किमतीवर 
PSS योजनेंतर्गत कडधान्ये व तेलबिया खरेदीच्या कामकाजासाठी ( खरेदी, वाहतूक , साठवणूक व विक्री) 
महाराष्ट्र राज्य कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियम) अधिनियम , १ ९ ६३ चे कलम ३१ ( १ ) , ३४ ( अ) व ३४ ( ब ) 
मधील तरतुदीनुसार सूट देऊन बाजार फी व अन्य सर्व सेवा कर / शुल्क माफ करण्यास या आदेशाद्वारे शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


का.गो. वळवी, 
शासनाचे उप सचिव. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


